सक्षम प्राधिकारी भाडे नियंत्रण यांना नियुक्‍ती 
प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - भानिका-२०१८/प्र.क्र.१०३/गृनिधो-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: १. गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीआरए-१०८७/६७/ 
कार्या-१२, दिनांक २७ जानेवारी, १९८८. 
२. गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र.भानिका-२०१६/प्र.क्र.४५/भाग-१/गृनिधो-१, 
दिनांक ६ एप्रिल, २०१८. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/ 
कार्या-१२, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २७ जानेवारी, १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये कोकण, 
पुणे व नाशिक या विभागांसाठी तर, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ६ एप्रिळ, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये अमरावती व औरंगाबाद विभागासाठी सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालयाच्या कार्यालयांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये त्या त्या 
कार्यालयाच्या सक्षम WPA त्या त्या संबंधित कार्यालयांचे कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित 
करण्यात आलेले आहे. सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयातील गट-ब 
(अराजपत्रित), गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबतची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन नणय :- निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या-१२, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन, सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी 
यांना त्या-त्या संबंधित कार्यालयातील निम्नश्रेणी लघुलेखक (गट-ब अराजपत्रित), प्रोसेस सर्वर 
(गट-क), लिपिक-टंकलेखक (गट-क) व शिपाई (गट-ड) या पदांचे नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून या 
शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भानिका-२०१८/प्र.क्र.१०३/गृनिधो-१ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२६१६५३१६५३०९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Arvind Tulshiram Shete 
Ge Of Maharashtra, 
postalCode=400032, 


4d2d2921d0ca79b9de78fffaa75e5 
61062, 


Arvind 
. न 3801633062, 
Tulshiram 9066९८0 यील 
Tulshiram Shete 
Date: 2018.11.26 16:58:30 +05'30' 


(अरविंद ]ोटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई, 

३) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई, 

४) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण), मंत्रालय, मुंबई, 

५) खाजगी सचिव, मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद / विधानसभा ), महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, (पत्राने) 

७ महालेखापाल १/ २, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर, 

८) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर, 

९) उपसचिव, मा. मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

११) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, नागपूर 

१२) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, पुणे विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
आगरकर नगर, अलंकार सिनेमाजवळ, पुणे 

१३) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नाशिक विभाग, जुने महसूल 
आयुक्‍त कार्यालय, IA क्रमांक ९, नाशिक रोड, नाशिक 

१४) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, औरंगाबाद विभाग, विभागीय 
आयुकत कार्यालय, औरंगाबाद. 

१५) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, अमरावती विभाग, विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, अमरावती. 

१६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

qo) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, 

१९) कक्ष अधिकारी (कार्या-१२/१४-अ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०) निवडनस्ती (गृनिधो-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


